राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी / 
अंमलदार यांना घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज 
व्यवस्था करण्याच्या अनुषंगाने समिती स्थापन 
करण्याबाबत. 


ry 
a 2, 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. बियुडी-०९२२/प्र.क्र.१९६/आस्था-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. बियुडी-०११७/प्र.क्र.२/आस्था-१, दिनांक १०.०४.२०१७. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. बियुडी-०४२२/प्र.क्र.9४/आस्था-१, दिनांक ०७.०६.२०२२. 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. बियुडी-०९२२/प्र.क्र.१९६/आस्था-१, दिनांक १४.१०.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील पोळीस दलातील अधिकारी/अंमलदार यांना घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्जव्यवस्था 
करण्याबाबत दिनांक १४.१०.२०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आळा आहे. सदर शासन 
निर्णयामध्ये सदर योजनेची योग्य रितीने अंमलबजावणी होण्यासाठी, अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता 
आणण्यासाठी आणि कार्यप्रणाली ठरविण्यासाठी विविध घटकांच्या (Stake Holders) प्रतिनिधींची समिती 
गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी/अंमलदार यांना घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्जव्यवस्था 
करण्याबाबत दिनांक १४.१०.२०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार 
घरबांधणी अग्निम योजनेची योग्य रितीने अंमलबजावणी होण्यासाठी, अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता 
आणण्यासाठी आणि कार्यप्रणाली ठरविण्यासाठी खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 
अ.क्र नांव पदनाम 
| अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन), पोलीस महासंचालक यांचे | अध्यक्ष 

कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२ | सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व | सह अध्यक्ष 
कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई. 
३ | सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन), पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई सदस्य 
पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), पोळीस महासंचालक यांचे | सदस्य सचिव 
कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५ | उप सचिव (आस्था-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई विशेष आमंत्रित 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-०९२२/प्र.क्र.१९६/आस्था-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२५१२३३२०७६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
'cc944F19a89f474e7b98a7 08ccO3eb46cd241a 


2.5.4.20=b31abfcb1894c4c597% 


60! 5 
pseudonym=98E519306D20397D354BD181099105FOACIEFDEC, 

serial Number=47D 1607 17AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE93893BE65A27 
853145A4C04D865CD, cn=GAIKWAD KAILAS ARJUN 


Date: 2022.11.25 12:38:00 +05'30° 


(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई. 
) सर्व पोलीस घटक प्रमुख 
) व्यवस्थापकीय संचालक, सर्व राष्ट्रीयकृत व वाणिज्जिक बँका. 
) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - एक, मुंबई. 
११) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र -एक, मुंबई. 
१२) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र -दोन, नागपूर. 
१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -दोन, नागपूर. 
१४) मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१७) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
१८) प्रधान सचिव (वित्त),वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई . 
१९) प्रधान सचिव (गृह), गृह विभाग,मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
२०) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२१) निवड नस्ती (आस्था-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


